आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
सुधारीत अंदाजांच्या मर्यादेतील निधी 
वितरण (अनिवार्य खर्ची. 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ मार्च, २०२१. 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२१.०४.२०२०, दि.८.०५.२०२०, दि.५.०६.२०२० , 
दि.६.०७.२०२०, दि.२.०७.२०२०, दि.१०.०८.२०२०, दि.९.०९.२०२०. दि.७.१०.२०२०, दि.५.११.२०२०, 
दि.७.१२.२०२०, दि.७.०१.२०२१, दि.८.०२.२०२१ व दि.१२.०३.२०२१. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१५.०३.२०२१. 


शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली 
महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली 
ठरवून दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध 
करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य 
खर्चातर्गत योजनांच्या कार्यालयीन खर्चाच्या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वित्त विभागाने 
वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्यानुसार अर्थसंकल्पित तरतूदी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात 
आल्या आहेत. आता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये सुधारीत अंदाजांच्या मर्यादेत 
विशिष्ट उद्दीष्टांकरीता निधी वितरणासाठी प्रशासकीय विभागांस प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. 


त्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य खर्चातील मागणी क्रमांक टी-१, टी-२,टी-४ व टी- 
८ ate अनिवार्य खर्चाच्या योजनांच्या विशिष्ट उद्दीष्टांकरीता सुधारीत अंदाजात उपलब्ध करून दिलेल्या 
मर्यादेत यापुर्वी वितरीत तरतूद वजा जाता सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ-७ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी 
खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 

३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ-७ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना वितरीत कराव्यात. तसेच सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला 
निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० व 
दि.१५.०३.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8. सदर शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१५.०३.२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये विहित 
केलेल्या काही ठराविक उद्दिष्टाकरिता तसेच फक्त न टाळता येणाऱ्या बाबींकरीता निधी वितरणासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत केल्यानुसार सुधारीत अंदाजांच्या मर्यादेतील उर्वरीत निधी वितरीत करण्यात येत 
आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व उद्दिष्टाकरिता वित्त विभागाच्या अनुमतीने खर्च करावयाचा असल्याने नियंत्रक 
अधिकारी यांनी आवश्‍यकतेनुसार निधी मागणीचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे समर्पक कारणमिमांसेसह शासनास सादर 
करावा. 

4, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० व दि.१५.०३.२०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१९१८०४३५४१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ra V | n d ra रप signed by Ravindra Digambarro 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a mM b a [| ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c 
4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 


Aute ee core ras aes 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, शाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती(सवी. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 
१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. १९ मार्च,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू. हजारात) 
अ. | मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष | बाब/ उद्दिष्ट २०२०-२१ सुधारीत अंदाज | यापुर्वी वितरीत सुधारीत नियंत्रक 
क्र. साठीची सन २०२०-२१ निधी अंदाजांच्या अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय मर्यादेतील 
तरतूद उर्वरीत निधी 
वितरण 
| a | Q 3 aa 4 & ७ (५-६) ८ 
मागणी क्रमांक टी-१ 
२०४९-व्याज प्रदाने, ६०-इतर दायित्वावरील व्याज, १०१-ठेवीवरील व्याज. 
| (००) (09) आश्रमशाळा/पोस्ट ४५,व्याज ४७४२७७.०० ४९९५५५.०० ४७४२७.७० | ४५२१२७.३० 
बेसिक आश्रमशाळांच्या शिक्षक ay 
व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गाचा आदिवासी 
व शि! कर्मचारी वर्गाचा ae 
भविष्य निर्वाह निधी (अनिवार्य ee i 
नाशिक 
खची (२०४९ २०४१) 
एकूण (२०४९ २०४१) ४७४२७७.०० ४९९५५५.०० ४७४२७.७० ४५२१२७.३० 
२ | (००) (02 नविन परिभाषित ४५,व्याज ६७४५.०० ६७४५.०० ६७४.५० ६०७०.५० | आयुक्त, 
अंशदान निवृत्तीवेतन आदिवासी 
योजनेवरील व्याज (अनिवार्य विकास, 
खर्ची (२०४९ २२९१) नाशिक 
एकूण (२०४९ २२९१) ६७४५.०० ६७४५.०० ६७४.५० ६०७०.५० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-१ ४८१०२२.०० ५०६३००.०० ४८१०२.२० । ४५८१९७.८० 
मागणी क्र.टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
(009) संचालन व प्रशासन 
३ | (०० (०१ आदिवासी विकास ०१-वेतन ६३६८१.०० ६३६८१.०० ६०४९६.९५ ३१८४.०५ | आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) ०३- २३१.०० ११०.०० ९२.४० १७.६० | आदिवासी 
(२२२५ १०२५) अतिकालिक विकास, 
भत्ता नाशिक 
११-देशांतर्गत ७७०.०० ३८५.०० ३०८.०० ७७.०० 
प्रवास खर्च 
एकूण (२२२५ १०२५) ६४६८२.०० ६४१७६.०० ६०८९७.३५ ३२७८.६५ 
४ | (०० (०२ प्रादेशिक कार्यालये- । ०१-वेतन १०११५३.०० १०११५३.०० ९६०९५.३५ ५०५७.६५ 
जनजाती विकास आयुक्‍त. ०३- १६५.०० ८३.०० ६६.०० १७.०० | आयुक्त, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०३४ =| अतिकालिक आदिवासी 
भत्ता विकास, 
११-देशांतर्गत १८३२.०० ९१६.०० ७३२.८० १८३.२० नाशिक 
प्रवास खर्च 
एकूण (२२२५ १०३४) १०३१५०.०० १०२१५२.०० ९६८९४.१५ ५२५७.८५ 
५ | (००) (03) प्रकल्प अधिकारी ०१-वेतन ४५२७०४.०० ४५२७०४.०० ४३००६८.८० २२६३५.२० | आयुक्त, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०४३) i १०५६.०० ५२८.०० $22.80 १०५.६० | आदिवासी 
अतिकालिक विकास, 
भत्ता नाशिक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू. हजारात) 
मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष | बाब/ उद्दिष्ट २०२०-२१ सुधारीत अंदाज | यापुर्वी वितरीत सुधारीत नियंत्रक 
साठीची सन २०२०-२१ निधी अंदाजांच्या अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय मर्यादेतील 
तरतूद उर्वरीत निधी 
वितरण 
R 3 | ok 4 द ७ (५-६) ८ 
११-देशांतर्गत ९९५१.०० ४९७६.०० ३९८०.४० ९९५.६० 
प्रवास खर्च 
एकूण (२२२५ १०४३) ४६३७११.०० ४५८२०८.०० ४३४४७१.६० २३७३६.४० 
(००) (०४ एकात्मिक क्षेत्र विकास | ०१-वेतन ७५१७.०० ७५१७.०० ७१४१.१५ ३७५.८५ बव 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) (२२२५ । ०३- ९.०० ५.०० ३.६० १.४० | आदिवासी र 
4042) अतिकालिक ee 
ee संशोधन व 
भत्ता 
ae प्रशिक्षण 
११- १२१.०० ६१.०० ४८.४० १२-६० | संस्था, पुणे. 
प्रवास खर्च 
एकूण (२२२५ १०५२) ७६४७.०० ७५८३.०० ७१९३.१५ ३८९.८५ 
०५- संशोधन व प्रशिक्षण, 
(०५) (०१) जनजाती संशोधन व ०१-वेतन ४३२११.०० ४३२११.०० ४१०५०.४५ २१६०.५५ आयुक्‍त, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य । ०३- २२.०० ११.०० ६.६० ४.४० | आदिवासी 
खर्ची (२२२५ १३०१) अतिकालिक संशोधन व 
भत्ता प्रशिक्षण 
०६-दुरध्वनी, ३३०.०० १६५.०० १४८.५० १६.५० | संस्था, पुणे 
वीज व पाणी 
शुल्क 
११-देशांतर्गत ३९९.०० २००.०० ११९ .७० ८०.३० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ५६४.०० 222.00 243.20 २८.२० 
खर्च 
एकूण - (2224 १३०१) ४४५२६.०० ४३८६९.०० ४१५७९.०५ २२८९.९५ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ६८३७१६.०० ६७५९८८.०० | ६४१०३५.३० ३४९५२.७० 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१- सचिवालय-सामाजिक सेवा, 
(००) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन १३२७५१.०० १३२७५१.०० १२६११३.४५ ६६३७.५५ 
विभाग (२२५१ ०२११) उप सचिव, 
आदिवासी 
विकास 
०३- ७५.०० ३८.०० ३०.०० ८.०० वि 
अतिकालिक IIL, 
as मंत्रालय, 
१२-विदेश शकि शिक Lo मुंबई 
प्रवास खर्च 
एकूण- (२२५१ ०२११) १३२८२७.०० १३२७९०.०० १२६१४३.४५ ६६४६.५५ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १३२८२७.०० १३२७९०.०० १२६१४३.४५ ६६४६.५५ 


मागणी क्रमांक टी-८ 


७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू. हजारात) 
अ. | मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष | बाब/ उद्दिष्ट २०२०-२१ सुधारीत अंदाज | यापुर्वी वितरीत सुधारीत नियंत्रक 
क्र. साठीची सन २०२०-२१ निधी अंदाजांच्या अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय मर्यादेतील 
तरतूद उर्वरीत निधी 
वितरण 
| a | २ ३ | ४ | 4 & ७ (५-६) ८ 
९ | (००) (०१) घरबांधणी अग्निमे पप-कर्जव १३५०००.०० ३३७५०.०० १३५००.०० ति oo | उपसचिव, 
(७६१० ०९९१) आगाऊ रकमा आदिवासी 
विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
चि २०२५०.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण (७६१० ०९९१) १३५०००.०० २३२३७५०.०० १३५००.०० २०२५०.०० 
| fe) (00) (09) मोटर वाहने खरेदी पष-कर्ज व २३००.०० ५७५.०० ति ,00 ति १७1७ उप सचिव, 
अग्निमे (9६१० १००२) आगाऊ रकमा आदिवासी 
विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
चि .00 ५७५.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण (७६१० १००२) २३००.०० ५७५.०० | 9.00 | ५७५.०० 
| १ | (००) (09) संगणक खरेदी अग्रीम | ५५-कर्जव ८१०.०० २०३.०० 7 00 २५.०० | उपसचिव, 
(७६१० १०२९) आगाऊ रकमा आदिवासी 
विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
चि 492.00 आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण (9६१० १०२९) ८१०.०० 203.00 | 0.00 | 203.00 
एकूण मागणी क्रमांक टी-८ १३८११०.०० ३४५२८.०० १३५००.०० २१०२८.०० 
एकूण टी-१५टी-२५टी-४--टी-८ १४३५६७५.०० १३४९६०६.०० ८२८७८०.९५ ५२०८२५.०५ 
Ravindra beck onsen thy 


Digambarro Aute 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4ac 
Oedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra Digambarro Aute 

Date: 2021.03.19 20:16:41 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


